प्रशासकीय मान्यता- 


गेवराई, जि. बीड येथे नवीन न्यायालयीन 
इमारतीचे बांधकाम (टप्पा-२) करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१५३/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २१ ऑक्टोबर, २०२१. 


पहा :- १) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६०५४/२०१०(२५/३३७, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२० चे पत्र. 
२) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायाळय, अपिल झाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०५४/२०१०(२५)/१२८११, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२१ चे पत्र. 
3) प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश, बीड यांचे जा.क्र./बांवि/६२५२/२०२१, 
दिनांक ३ सप्टेंबर, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अ.क्र.१ व २ च्या पत्रान्वये गेवराई, जि. बीड येथे नवीन 
न्यायाळयीन इमारतीचे (टप्पा-२) बांधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


गेवराई, जि. बीड येथे नवीन न्यायालयीन इमारतीचे (टप्पा-२) बांधकाम 
करण्याबाबतचा रु.५,५२,६८,०००/- (रुपये पाच कोटी बावन्न लक्ष अडुसष्ट हजार फक्त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र 
आवर्यक बाबी 
(१) फर्निचर १,११,४२,०००/- 


) 
= 
1 

) 

) 

) 


(४ एल टी ओवरहेड लाईन ९०,४०४/- 


1 

(६) सोलार पावर पॅक 
= 
om 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१५३/का-१३, 


(१) कंपाऊंड वॉल व गेट ८२,४३,५५३/- 


aaa 
aaa 
8) वाहतूक व्यवस्था 
५) जमीन सपाटीकरण 
६) वॉचमनकरिता कॅबिन 
) 

) 

) 


~~ 


अक 
९) डिस्ट्रीब्युडान ट्रान्सफॉर्मर सबटेडन 
qo) रेन वॉटर हारवेस्टींग 
marae 
a 

(क) | वैकल्पिक बाबी 


वाटर मेन स्टोरेज, पंपहाऊस व बोअर वेल 
बाह्य स्वच्छतागृह 
Taras 
wane 
li 
am 

(ड) | इतर तरतूदी 


लेबर चार्जस (बांधकाम खर्चाच्या ०.५%) 
वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 
भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
१ बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत 
TORI वास्तुविशारदांकडून डन मंजूरी घेऊनच बांधकाम सुरु करावे. 


२ 


3 
8 


( 
( 
( 
( 


Ih 


रः 
त्रे 


4 
& 


— 
na 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१५३/का-१३, 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या 
सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश, बीड यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४ & सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता 
नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


६ Wee काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७ सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/ 
प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम- कार्यक्रमांतर्गत- (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे 
(४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी 
बांधकामे(कार्यक्रम),५३-मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०१९/ 
प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर, २०१९ नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने तांत्रिक मान्यता प्रदान 
केल्यानंतर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या 
शिफारशीनुसार आणि नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ससामा-२०१०/ प्र.क्र.४८ 
(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून २०१८ अन्वये आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र:- 
विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१५३/का-१३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११४३९१४२३१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 


harasht 
2.5.4.20=eaafaS2b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47 1400f 
७१७०74९051 
\donym=00D295F 198C67FDB703 1897066C5804DA623172E, 
182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892ESD 


1478CBA8413AFB06CO3, cn=NITIN V JIWANE 
Date: 2021.10.21 14:40:11 +05'30' 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
) मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड. 
६) मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

9 कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, गेवराई, जि. बीड 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

93) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१४) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


१७) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, FATS, मुंबई-४०० 032, 
१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


